मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. दिलीप रणवरे व श्री. प्रकाश शंकर बोराडे यांच्या 
MAA केंद्र अधिकारी" या पदावरील पदोन्नतीस 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२२/ प्र. क्र. १४२/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 
२)आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/१६१९/२०२२- 
२३, दि.१४.१०.२०२२. 
प्रस्तावना- 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर केलेला आहे. त्यास अनुसरून दि.३१.०३.२०२२ रोजी पदोन्नती समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार दि.२६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. दिळीप रणवरे व श्री. प्रकाशा 
शंकर बोराडे, “सहायक SAW केंद्र अधिकारी" यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 'अग्निशामन केंद्र 
अधिकारी" या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५(४) अन्वये महानगरपालिकेने शासन मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.१४.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. श्री. दिलीप रणवरे व श्री. प्रकाश शांकर बोराडे, यांच्या 'अग्निशामन केंद्र अधिकारी' 
(गट-ब) पदावरील पदोन्नतीस, मिरा-भाईदर महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. २६, 
दि.२१.०९.२०२२ अन्वये, मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे 
वर्गीकरण) नियम-२०१९ मधील तरतूदीनुसार, *सहायक afar केंद्र अधिकारी' या 
पदावरून “अग्निशमन केंद्र अधिकारी' या पदावर शासन मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने श्री. दिळीप रणवरे व श्री. प्रकाश शंकर बोराडे, 
“सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी" यांच्या “अग्निशमन केंद्र अधिकारी' या पदावरील 
नेमणुकीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणंय:- निर्णय:- 
आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.१४.१०.२०२२ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त प्रस्ताव व त्यांच्या दि.२६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. दिळीप रणवरे व 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२२/ प्र. क्र. १४२/नवि-२८ 


श्री. WIT शांकर बोराडे, '“सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी" यांना जेष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय 
प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून ater केंद्र अधिकारी' या पदावरील पदोन्नतीस दिलेली मान्यता 
विचारात घेता, श्री. दिलीप रणवरे व श्री. प्रकाश शांकर बोराडे, यांच्या 'अग्निशामन केंद्र 
अधिकारी' मिरा-भाईंदर महानगरपालिका या पदावरील पदस्थापनेस महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम-४५(४) अन्वये, शासन मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०१२५१७२२२७०९२५ 
असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV 
PATIL 
(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

३) प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती नवि-२८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


